कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत 
बंदरातोन्न गाळ उपसणी करण्यांकरीता 
Brahe खरेदी करण्याबाबत..... 


CS oe ; ey शासन निर्णय । ह 
| गृहवरिमाग. | ea 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०६०९/प्रक्र८र/बंदरे%>. . .-. ../_ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० 032, दिनांक: ६ ऑगस्ट, २००९ | 


वाचा ::. मुख्य कार्यकॉरी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम नोड, मुंबई यांचे पत्र 
र क्रमांक संमेबो? मुकाअ/कोकणपॅकज/१९८५, दिनांक २२.०६. २००९ 


प्रस्तावना : । cece = 
महाराष्ट्र राज्याला ७२०..कि.मो. लांबीचा. wR SMe असून या 
किनारपट्टोबरील डंट लहान बंदरे आहेत. या बंदरांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन महाराष्ट्र मेरीटाईस 
“astra करण्यात येते... सदर बंदरामधील असणा-या खाडी, नद्या आणि संमुंद्रकिनारपड्ीचा वापर 
*"पुर्वापारे*जलबाहतुकोचे दृष्टीने करण्यात येत होता. तथापि, पाण्यांचा.बेग, पाबसाळ्यातोल वादळी... . 
* “हवामान व॑ इतर नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे बंदरातील जलमार्ग मोठ्या प्रमाणात गाळाने भरले गेले आहत... 
tt ole उपसणीचे काम शासनांच्या निधीतून खाजगी. व्याबसायिकांमार्फत कॅपिटल 
_ Siam करण्यात येते. तथापि, यां ४८ बँदरांतील गाळ सरसकट काढण्याकरीता हा निधी कमो. . 
ose _ त्याचबरोबर, गाळाचे परिमाण, स्थानिक लोकांचा विरोध इ.मुळे खाजगी ठेकेंदार गाळ. : 
oe. उपसणीसाठी इच्छुक नसतात. : 
7 oe बंदरांचा बिकास खाजगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याचे शोंसनाचे TT आहे. परंतु .. 
-गाळाने TRACT, जलमागांमुळे जलवाहतुकोसाठी . आवश्यक . असलेली खोली नसल्याने बंदर 
.: _ ब्रिकांसाकरीता: विकासक इच्छुक होतं नाहीत. तसेच, बंदरामध्ये. नैसर्गिक प्रक्रीयेद्वारे वर्षानुवर्ष 
: . ' साचलेला गाळ कांढण्यात न आल्याने जलबाहतुकीसोबतचं मासेमारी व्यवसायावरदेखिल विपरीत 
:. . परिणाम होत आहे. या गाळ साचण्यामुळे पुराचे वेळी ब भरतीचे वेळी ash! समुद्रातील पाणी 
0 cs 'लोकवस्तीमध्ये जांऊन मोठ्या प्रमाणावर वित्त व जिंबित हानी होण्याच्या घटना आढळून येत आहेत. : 
| ee RENE मेरीटाईम बोर्डोकडे. गोळ उपसण्यासाठी. असणारी ETA बरीच, जुनी - 


:_ तांत्रिक व प्रशासकोय यंत्रणा असल्याने त्यांना प्रवासी व॑ मासेमारी बंदरातील गाळ उपसण्यांसाठी _.. 

* सुसज्ज ब आधुनिक ड्रेजर.युनिट उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते.. ही बाब विचारांत घेऊन ४८ | 

" dette गाळ काढण्यांकरीता चार gar युनिट खरेदीकरीता काकण. विकास. पॅकेजमधून सन .. 

. .-:२००९-९० यां आर्थिक वर्षासाठी रुपये ३० कोटी a TA २०१०-११.या आर्थिक वर्षासाठी रुपये २० : 

apie ater एकूण रुपये Go कोटी इतंका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा. प्रस्ताव तयार करुन . 

मंत्रोमंडळाच्या दिनांक २४-९६:२००९ च्या बेठकोत विचारार्थ सादर करण्यात आलां होता... या 
--अस्ताबांसह मंत्रोमंडळ बेठकीमध्ये झालेल्या चर्चनुसार शासनं पुढोलंप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


> असल्याने त्याद्वारे पुर्ण क्षमतेने डेजिंग होऊ शकतं नाही. महाराष्ट्र मेरीटाईन बोडोकुडे या कामासाठीची .__ 


+ दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र मेरीटाईम aes गाळ उपसण्यासांठी असणारी यंत्रसामुग्री बरीच जुनो 
असल्याने त्याद्वारे पूर्ण क्षमंतेने ड्रेजिंग होऊ शकत्‌ नाही. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे या कामासाठी 
तांत्रिक व प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने त्यांना प्रवासी ब मासेमारी बंदरातील गाळ उपसण्यासाठी . 
सुसज्ज ब आधुनिक ४ Sore युनिट खरेदी करण्याकरीता रुपये ६० कोटो मंजूर करण्यात आले आहेत. वक 
यापैकी रान २००९-१० मध्ये एक BH खरेदी करण्यात येऊन त्याची उपयुक्तता पाहूंन सन २०१०-११ 


मध्ये एक ड्रेजर ब सस २०११-९२ मध्यें दोन ड्रेजर खरेदी करण्यात यावे. त्याकरीता .सन.२००९-१० या oe 


आर्थिक वर्षात रुपये २० कोटी, सन २०१०-१९ करीता रुपये २० कोटी ज सन २०११-१२ करीता रुपये: 
२९ कोटी असे.एकृण रुपये Go कोटी उपलब्ध कः दिले.जातील. Go खरेदी करण्यापूर्वी सविस्तर 
प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेकंरीता सादर करण्यात यावा. .. _ _ 

न हा शासन निर्णय मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २ड जून. २००९. रोजी झालेल्या वैठकीत 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबांने, 


“ :-(प.ला:गौड) 1 
सह संचिंब, गृह विभाग, महाराष्ट्र शार्सन. 


प्रत, 
मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजंगी सचिब 
मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचित. . 
मा. मुख्य संचिव, महाराष्ट्र शासन... . , 
अ.मु.स. (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग,मंत्राल,  . . . 
सचिव (बंदरे), गृह विभाग; मंत्रालय, .. _.. .. 
'मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडे, मुंबई, : 
विभागीय आयुक्त, कोंकण PRT, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवो. 
सह सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मात 2 
जिल्हांधिंकारी; et / रायगड /रत्नागिरो / सिंधुदूर्ग = 
निवडनस्ती (बंदरे-१), गृह विभांग, 


